महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Seal क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.११९/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ- १) सा.प्र.वि. शा.आ.क्र. कअप १२१७/प्र.क्र.११९/१४ ब, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
2) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.१०.२०१८ रोजीचे आदेशा 


आदेशा 


श्री. रा.गु.अंबाडेकर, सहायक कक्ष अधिकारी, नगरविकास विभाग हे मा.राज्यमंत्री, सा.प्र.वि. कार्यालय 
येथे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री. अंबाडेकर यांना संदर्भाधीन क्र.१ येथील आदेशान्वये कक्ष अधिकारी पदावर 
तदर्थ स्वरूपात प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात आली आहे. श्री. अंबाडेकर, कक्ष 
अधिकारी यांच्या प्रपत्र बढतीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशान्वये दिनांक ०७.०८.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


या आदेशान्वये, श्री. अंबाडेकर, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रपत्र बढतीस ६ महिने किंवा मंत्रिमंडळ अस्तित्वात 
असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७३३२७९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
ment Of Maharashtra, ou=General 
tment, postalCode=400032, 


“rg 


Gajanan 
Bhimrao Gurav = 


१ 206060098९. 
Date: 2019.08.14 17:43:30 4-05'30' 


a, 
197 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5C1 
१564740), 


54b11b1ccbde577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad6 
icf, cn=Gi ‘ao Gurav 


(ग. मि. गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
श्री.रा.गु.अंबाडेकर, कक्ष अधिकारी, मा.राज्यमंत्री, सा.प्र.वि. कार्यालय. 

प्रत, 
सह सचिव (का.२१), सामान्य प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई Yoo ०३२. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
अवर सचिव (आस्था), मा.राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
निवडनस्ती. 


oC 40 A _O 
eget Meee: Sigal सस्तन 


